नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२७/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ जुन, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२३)/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये अहमदपूर नगरपरिषद व चाकूर नगरपंचायत या 
करिता रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील 
मंजूर कामांसमोर अहमदपूर नगरपरिषद व चाकूर नगरपंचायत असा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने सदर स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील कामांबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे सदर परिशिष्टातील कामांची यादी रद्द करुन 
सुधारित यादीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त वाचा येथीळ शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील कामांची यादी रद्द करुन खालीलप्रमाणे 
सुधारीत यादीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४११, दि. १९ जुन,२०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
अहमदपुर नगरपरिषद 
अ.क्र. | कामाचे नाव रु.लक्ष 
a | अहमदपुर प्र.क्र.५ रेडी कॉलनी मारवाले ते वैभव गायकवाड यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे | १०.०० 
२ अहमदपुर प्र.क्र.५ USS ते पाटील, रेड्डी याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
३ अहमदपुर प्र.क्र४ शापिंग सेंटर शहोटकर ते YS , दळवी याच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
४ अहमदपुर प्र.क्र.५ XSI कॉलनी ते वलसे यांच्या घरापासून उमेश रेड्डी याच्या घरा पर्यंत सिमटें १०.०० 
रस्ता करणे 
4 अहमदपुर प्र.क्र.४प्रल्हाद परांडे ते थोडगा राडे सिमेंट रस्ता/नाळली बांधकाम करणे १०.०० 
& अहमदपुर प्र.क्र.५ रडडी कॉलनी येथील das व शेकडे याच्या घरापुढे सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
अहमदपुर प्र.क्र.३ आदर्श नगर संदीप भुरे ते माधव गिते याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली १०.०० 
बाधकाम 
८ अहमदपुर प्र.क्र.३ विठ्ठल अनंतराव ते शिवाजी we यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली बांधकाम १०.०० 
करणे 
९ अहमदपुर प्र.क्र.४ बाबुराव कदम यांच्या घरा समोर सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे १०.०० 
१० | ० | अहमदपुर प्र.क्र.४ शरद गलाले ते बाळू भगत यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली बांधकाम करणे | १०.०० 
| १ | अहमदपुर प्र.क्र.३ चाकुरकर सर ते कल्याणी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम १०.०० 
१२ | अहमदपुर प्र.क्र.४ मोरे ते डि पी शिंगडे यांच्या घरापर्यंत RAS रस्ता करणे १०.०० 
१३ । अहमदपुर प्र.क्र.४ नंदकुमार पोदार ते बिरादार सर यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 
१४ | अहमदपुर प्र.क्र.४ देवकत्ते ते बळी राठोड याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली बाधकाम १०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२७/का-१४११ 


१५ | अहमदपुर प्र.क्र.४ नागेश कॉलोनी शिवाजी गायकवाड ते प्रशांत बिराजदार याच्या घरापर्यंत १०.०० 
सिमेंट रस्ता / नाली बांधकाम करणे 
१६ । अहमदपुर प्र.क्र.४ रमाकांत पुणे ते पाटील हॉस्पिटल पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
१७ । अहमदपुर प्र.क्र.५ शॉपिंग सेंटर येथे महेश SICH ते दळवी सर यांचे घर कॉक्रीट रस्ता व नाळी | १०.०० 
बांधकाम करणे 
१८ | अहमदपुर प्र.क्र.५ गणेश नगर टेंभूर्णी रोड तुकाराम भिंगे ते शिंदे याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 
करणे 
१९ | अहमदपुर प्र.क्र.३ हाके पाटील त अविनाश याच्या घरा पर्यंत सिमटें रस्ता करणे १०.०० 
२० | अहमदपुर प्र.क्र.३ डि.पी.रोड ते कारमुंगे सर याच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
२१ । अहमदपुर प्र.क्र.५ कुणके सर ते प्रकाश लद्दे याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम १०.०० 
२२ | अहमदपुर प्र.क्र.४ पवन मालु ते पुणे सर डॉ.पाटील हॉस्पिटल समोर सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
२३ | अहमदपुर प्र.क्र.१० सनातन भुतडा ते सुरेश टेलर याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली बांधकाम । १०.०० 
करणे 
२४ | अहमदपुर प्र.क्र.११ चवळे सर ते अँड साबं शोेटकार याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम | १०.०० 
२५ | अहमदपुर प्र.क्र.५ गुट्टे ते नवनाथ पुरी याच्या घरापर्यंत सिमटें रस्ता करणे १०.०० 
२६ । अहमदपुर प्र.क्र.५ Bers सर ते वाघमारे सर याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम १०.०० 
२७ | अहमदपुर प्र.क्र.५ मतिमंद शाळा ते टेंभूर्णी राडेपर्यंत सिमेंट रस्ता / नाळी बांधकाम करणे १०.०० 
२८ । अहमदपुर प्र.क्र.४ शॉपिंग सेंटर हनुमान मंदिर ते कोटगिरे याच्या घरापर्यंत RAS रस्ता/नाली १०.०० 
बांधकाम करणे 
२९ | अहमदपुर प्र.क्र.५ गवळणबाई बालवाड ते रवी मंदाडे यांचे घर रस्ता/नाली बांधकाम करणे १०.०० 
३० | अहमदपुर प्र.क्र.५ भांगे सर ते भिंगे सर याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाळी बाधकाम करणे १०.०० 
३१ । अहमदपुर प्र.क्र.११ गडी गल्ली सभागृह बांधकाम ४०.०० 
३२ । अहमदपुर प्र.क्र. ११ ach कॉलनी चोपने ते चव्हाण यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम । १०.०० 
करणे 
३३ । अहमदपुर प्र.क्र.२ कराड नगर सय्य्द ते नरवटे याच्या घरापर्यंत RAS रस्ता/नाली बांधकाम १०.०० 
३४ | अहमदपुर प्र.क्र.२ कराड नगर इरशाद शेख ते सरस्वती हाके याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाळी | १०.०० 
बांधकाम 
३५ । अहमदपुर प्र.क्र.२ कराड नगर जयराम मुंढे ते वाडेकर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली १०.०० 
बांधकाम 
३६ । अहमदपुर प्र.क्र.9 बालाजी तोगरे ते अनवर शेख याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
३७ । अहमदपुर प्र.क्र.9 युसुन टेलर ते रहेमत भाई याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
३८ | अहमदपुर प्र.क्र.9 हशिम चाऊस ते असलम पठाण याच्या घरापर्यंत सिमटें रस्ता करणे १०.०० 
३९ | अहमदपुर प्र.क्र.५ हालसे ते हारणे , टेंभूर्णी रोड यांच्या घरापर्यंत सिमंटे रस्ता/नाली बांधकाम १०.०० 
Yo | अहमदपुर प्र.क्र.४ तांबरे गुडसुरकर चोपडे ते इम्रान saad सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे | १०.०० 
४१ | अहमदपुर प्र.क्र.५ केलास भगत ते बाळू बिरादार याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
४२ | अहमदपुर प्र.क्र.५ टेभूर्णी रोड ते वाडकर सर याच्या घरापर्यंत सिमटें रस्ता / नाली बांधकाम १०.०० 
४३ | अहमदपुर प्र.क्र.११ मिरकेल नगर होळकर ते सूर्यवंशी याच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे १०.०० 
४४ | अहमदपुर प्र.क्र.८ हारुल मुल्ला ते महेबुब भाई यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम करणे । १०.०० 
४५ | अहमदपुर प्र.क्र.११ मयुर जाजू ते संतोष मजगे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली बांधकाम १०.०० 
४६ । अहमदपुर प्र.क्र.५ आचेगावे सर ते बाशीदखान पठाण याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली १०.०० 
बांधकाम करणे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२७/का-१४११ 


४७ । अहमदपुर प्र.क्र.५ नामदेव गायकवाड ते सातापुरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम १०.०० 
करणे 
४८ | अहमदपुर प्र.क्र.११ चाटे ते चंद्रकांत डुकरे यांच्या घरापर्यंत सिमटें रस्ता/नाळी बाधकाम करणे १०.०० 
४९ | अहमदपुर प्र.क्र.११ बर्के कॉलनी हनुमान मंदीर सभागृह १०.०० 
५० । अहमदपुर प्र.क्र.११ प्रकाश फुलारी ते सोमनाथ रोडे सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम १०.०० 
५१ । अहमदपुर प्र.क्र. ११ गट्ठे सर ते माळी सर याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाळली बांधकाम १०.०० 
५२  । अहमदपुर प्र.क्र.५ कॉलेज रोड ते राहूल घाटोळ यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम १०.०० 
५३ | अहमदपुर प्र.क्र.५ गजानन गंगथडे ते धनाजी घोगरे याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता/नाळी बांधकाम । १०.०० 
५४ | अहमदपुर प्र.क्र.५ टेंभूर्णी रोड ते संगीता जाधव याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
५५ । अहमदपुर प्र.क्र.११ परगे ते फाजगे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
५६ । अहमदपुर प्र.क्र.५ लोहकरे ते अशोक चापटे याच्या घरापर्यंत सिमटें रस्ता करणे १०.०० 
५७ । अहमदपुर प्र.क्र.११ आकाशा पाटील ते प्रशांत भोसले याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
५८ | अहमदपुर प्र.क्र.५ शॉपिंग सेंटर ते अँड राजेंद्र होळके याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
५९ । अहमदपुर प्र.क्र.२ पिंजारी ते मस्जिदपर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
६० | अहमदपुर प्र.क्र. के.के.कांबळे ते संजीव वाघमारे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
६१ । अहमदपुर प्र.क्र.१ गायकवाड कॉलनी ते शॉपिंग सेटंर अप्रोच रोड नरेंद्र रेडी यांच्या घरासमारे २०.०० 
सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम 
६२ | अहमदपुर प्र.क्र.५ राहुल घाटोळ ते भागे सर याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाळी बांधकाम १०.०० 
६३ | अहमदपुर प्र.क्र.४ भातांब्रे सर ते राठी याच्या घरापर्यंत सिमटें रस्ता करणे १०.०० 
६४ | अहमदपुर उदय नगर आशिष अरगुलवार त अनिकेत YS याच्या घरापर्यंत AS रस्ता करणे १०.०० 
६५ । अहमदपुर प्र.क्र.१० मारवाडी सार्वजनिक स्मशानभूमी पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
६६ । अहमदपुर प्र.क्र.३ अहिल्यादेवी होळकर सभागृह सरंक्षण भिंत बांधकाम करणे १०.०० 
६७ । अहमदपुर प्र.क्र.२ नांदेड रोड ते (वेदांती हॉटेल ) जाधव याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
६८ । अहमदपुर प्र.क्र.९ दर्गापरू मस्जिद ते श्रीकांत बनसोडे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
६९ | अहमदपुर प्र.क्र.२ कजारिया टाईल्स ते बालाजी गुट्टे याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
७० | अहमदपुर प्र.क्र.४ सुभाष शोटकर ते बापुराव माने यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
७१ अहमदपुर प्र.क्र.५ कॉलेज रोड ते नागरगोजे हॉस्पिटल, करकनाळे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता | २०.०० 
करणे 
७२ | अहमदपुर प्र.क्र.३ डिपी रोड विठ्ठल देवकत्ते ते लामतुरे याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
७३ । अहमदपुर प्र.क्र.३ गयाबाई सिरसाठ ते राजीव गांधी शाळे पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
७४ । अहमदपुर प्र.क्र.२ किरण गार्डन ते मक्का मज्जीदपर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
चाकूर नगरपंचायत 
७५ | चाकूर प्र.क्र.५ सोलार पथदिवे बसविणे १०.०० 
७६ । चाकूर प्र.क्र.५ सोलार हायमास्ट बसविणे १०.०० 
७७ । चाकूर प्र.क्र.५ विविध ठिकाणी नाली बाधकाम करणे व सिमेंट रस्ता करणे ३०.०० 
७८ = | चाकूर प्र.क्र.७ विविध ठिकाणी नाली बाधकाम करणे व सिमेंट रस्ता करणे ३०.०० 
७९ | चाकूर प्र.क्र.७ विविध ठिकाणी नाली बाधकाम व सिमटें रस्ता करणे व लादीकरण बसविणे ३०.०० 
८० | चाकूर प्र.क्र.९ बोथी रोड ते रामदास शास्त्री व साठे नगर पर्यंत सोलर पथदिवे व विद्यतीकरण करणे | २५.०० 
८१ = | चाकूर प्र.क्र.९ विविध ठिकाणी सोलार पथदिवे व सोलार हायमास्ट बसविणे १०.०० 
CQ. | चाकूर प्र.क्र. ९ रहेमत नगर डिपी ते अजमत Heal याच्या दुकानापर्यंत लादीकरण व सिमेंट रस्ता | १५.०० 
करणे 
८३ | चाकूर प्र.क्र. ९ विविध ठिकाणी नाली बांधकाम करणे व सिमटें रस्ता करणे १०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२७/का-१४११ 


८४ | चाकूर प्र.क्र. १४ सार्वजनिक स्मशानभमीचे सुशोभिकरण करणे ३०.०० 
८५ | चाकूर प्र.क्र.१४ विविध ठिकाणी सोलार पथदिवे व सोलर हायमास्ट बसविणे २०.०० 
। ८६ | चाकूर प्र.क्र. १४ सार्वजनीक स्मज्ञानभूमीत लादीकरण व सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
८७ | चाकूर प्र.क्र.१४ मुस्लिम स्मज्ञानभूमी मध्ये सोलार पथदिवे बसविणे १०.०० 
८८ | चाकूर प्र.क्र११ विविध ठिकाणी नाली बांधकाम व सिमेंट रस्ता व लादीकरण करणे १०.०० 
८९ | चाकूर प्र.क्र. 3 कांबळे red घर त भोसले याच्या घरापर्यंत दोन्हीही बाजूनी नाळी बांधकाम २०.०० 
९० चाकूर प्र.क्र.३ इजारे सर ते पवार व भरु याच्या घरापर्यंत दोन्ही बाजूंनी नाली बांधकाम २०.०० 
९१ | चाकूर प्र.क्र.१६ नर्शिंह मंदीर त नरेंद्र कुलकर्णी शेड दोन्ही बाजुंनी नाली बांधकाम व सिमेंट रस्ता | ३०.०० 
करणे 
९२ चाकूर प्र.क्र. १० विविध ठिकाणी सोलार हायमास्ट व सोलार पथदिवे बसविणे १०.०० 
९३ | चाकूर सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम व लादीकरण करणे २५.०० 
९४ | चाकूर प्र.क्र.१ झरी राडे ते पडीले याच्या घरा पर्यंत सिमटें रस्ता करणे २५.०० 
९५ | चाकूर प्र.क्र.४ विविध ठिकाणी सोलार हायमास्ट व सोलार पथदिवे बसविणे १५.०० 
९६ | चाकूर प्र.क्र.११ राजेश्वर फुलारी ते ईश्वर पाटील व लोखंडे गुरूजी पांडू मागे व मनोज सोनटक्के | १५.०० 
ते शिवलिंग कुर्ती पर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे 
९७ | चाकूर प्र.क्र.१३ ओम लोया ते सिताराम सुवर्णकार पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे ०५.०० 
९८ | चाकूर प्र.क्र.२ लातरू-नांदेड STAT ते जवादे सर याच्या घरापर्यंत एलइर्डी बल्प व सोलार ०५.०० 
हायमास्ट बसविणे 
९९ चाकूर प्र.क्र.१६ विविध ठिकाणी सोलर हायमास्ट व सोलार पथदिवे व बांधकाम करणे १०.०० 
| १०० | ०० | चाकूर प्र.क्र.०४ शिंदे यांचे घर ते न्यू मॉडेल इंग्लिश स्कुल पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 
| ०१ | चाकूर प्र.क्र.१६ जय भवानी ममंदिर ते नृसिंह मंदिर दोन्ही बाजूस Hse पोल व तार आढेने लाईट | १०.०० 
बसविणे व बांधकाम करणे 
१०२ | चाकूर प्र.क्र.१६विविध ठिकाणी नाली बांधकाम/सिमेंट रस्ता व लादीकरण करणे ०५.०० 
१०३ | चाकूर प्र.क्र.२ संकल्प नगर येथील माऊली धाम येथे ओपेन स्पेस सुशोभीकरण व सोलार २०.०० 
हायमास्ट बसविणे 
१०४ | चाकूर प्र.क्र.१३ कौस्तभ सुवणर्कार ते चंद्रकांत se याच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे ०५.०० 
१०५ | चाकूर प्र.क्र.९ सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम करणे २०.०० 
१०६ | चाकूर प्र.क्र.१ मन्नान शोख ते १३२ के.व्ही. पर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे २५.०० 
१०७ | चाकूर प्र.क्र.२ लातरू-नांदेड हायवे ते राजेश तगडपल्लेवर याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे २०.०० 
१०८ | चाकूर प्र.क्र.४ लातरू-नांदेड हायव ते विठ्ठल मंदिर पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे ३०.०० 
१०९ | चाकूर प्र.क्र.२ राहुल गव्हाणे ते हरि कांबळे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे २०.०० 
| ११० | १० | चाकूर प्र.क्र.३ विविध ठिकाणी सिमेटं रस्ता व नाली बांधकाम करणे २०.०० 
| १११ | ११ | चाकूर प्र.क्र. ४ विविध ठिकाणी सोलार हायमास्ट व पथदिव बसविणे १०.०० 
११२ | चाकूर प्र.क्र.४ ओपन स्पेस सुशोभीकरण करणे १०.०० 
११३ | चाकूर प्र.क्र.५ विविध ठिकाणी नाली बांधकाम करणे २०.०० 
११४ | चाकूर प्र.क्र.9 हसन पटेल ते इरवाने यांच्या शेता पर्यंत नाली बांधकाम करणे २०.०० 
११५ | चाकूर प्र.क्र.9 माहेम्मदीया मस्ज्‌द ते अखिल शेख ते शाकीर शेख ते अजर शेख ते बबलू २०.०० 
हरणमारे याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे 
११६ | चाकूर प्र.क्र.१४ बोथी राडे ते मुस्लिम स्मशानभूमी पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १५.०० 
एकूण १५००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२७/का-१४११ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१९१६०५४२४२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH eee 
BABANRAO SS 
GHADGE al 
(प्रकाश घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. विभागीय आयुक्त, छ. संभाजीनगर विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, लातूर, 

३. मुख्य अधिकारी, अहमदपूर नगपरिषद व चाकुर नगरपंचायत, जि. लातूर, 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, लातूर, 


५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर, 

१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


